नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना 
त्यांच्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन 
खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१७/२८५/प्र.क्र.७९/म-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा : 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : 
१) जा.क्र. ७/वाहन खरेदी/४२८/२०१९. दि.१३/०६/२०१९. 
२) जा.क्र. का.९/आस्था-७/वाहन आढावा/२०२२/३७४, दि.११/११/२०२२. 
३) क्र.लेखा/का-क्र.०७/वाहन आढावा/३८/२०२४, दि. ०८.०१.२०२४. 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-२०२४/प्र.क्र.११/विनियम, दि. ०२.०२.२०२४ 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.वाहन-२०१७/२८५/प्र.क्र.५९/म-१, दि.१९.१०.२०२३. 


प्रस्तावना : 


महसूल व वन विभागाच्या अधिपत्याखालील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे 
कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध कार्यालयासाठीचा ५७ वाहनांचा आढावा संदर्भ क्र.६ येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे कार्यालयाकडून संदर्भ क्र.१, २ व ३ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव/खुलासा या अन्वये नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचेकरिता निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी 
देण्यासाठी सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

महसूल व वन विभागाच्या अधिपत्याखालील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे 
यांचेकरीता त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ 
येणा-या रु. १२,००,०००/- (अक्षरी रुपये बारा लाख फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे : - 


अ.क्र. विभाग / जिल्हा वाहन वापरणा-या अधिका-याचे पदनाम निर्लखित वाहनाचा क्रमांक 
|. a पण नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे एमएच-१२-एएच-(७७७८ 
अटी :- 


१) निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : वाहन-२०२४/प्र.क्र.११/विनियम, 
दि.०२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने वरील तक्त्यात नमूद नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचेकरिता वाहन क्र. एमएच-१२-एएच-७७७८ या निर्लेखित 
वाहनाच्या बदली रु.१२.०० लक्ष किंमत मर्यादेत कार प्रकारातील नवीन वाहन (वाहनाची किंमत -- टेंम्पररी 
रजिस्ट्रेशान चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१७/२८५/प्र.क्र.9९/म-१, 


२) एमएच-१२-एएच-७७७८ या वाहनाबदली यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आलेले नाही. या 
धारणेच्या अधिन राहून तसेच सह जिल्हा निबंधक, लातूर या कार्यालयाकरीता एमएच-१२-एएच-७७७८ या 
वाहनाबदली नवीन वाहन खरेदी करता येणार नाही. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-।॥/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ व क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार 
वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 

8) सदर खरेदी करतांना त्या संबंधीच्या नेहमीच्या कार्यपध्दती विषयी नियमांचे आणि इतर सर्व 
निदेशांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी तसेच यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता 
आढळल्यास त्याची जबाबदारी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वाहन-२०१३/प्र.क्र.४६/१३/विनियम, दिनांक ०३/१०/२०१७ 
मधील सूचनांनुसार वाहन आढाव्या अन्वये नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, व 
त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाकरीता अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेल्या सर्व वाहनांची माहिती महावाहन संगणक 
प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 

६) नवीन वाहन खरेदीनंतर त्यांची नोंद महावाहन संगणक प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.सी-२, २०३०-मुद्रांक व नोंदणी, ०३ नोंदणी ००१ संचालक व 
प्रशासन, (००) (०१) नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक (२०३० ००१०९) १३ कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/२०२४/व्यय-१०, दिनांक ०६/०२/२०२४ 
व अनौपचारीक संदर्भ क्र.५५/२०२४/विनियम, दिनांक ०७/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त संमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१८४२२२८८१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


आपली विश्वासू, 
lly signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
Pp R A H | B H A H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND FOREST 

DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 18 1ecb77647d3da9cac2cl 20c823eb1b68c07 
०043, postalCod: Sh 
erialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C9408 1 F8B8C9AFSCFCESAAF933DF 
A4DC33E2DE372, PRACHI SUBHASH PALAV 
Date: 2024.02.29 18:52:59 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत, 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (नोंदणी महानिरीक्षक यांचेमार्फत) 
४) वित्त विभाग (विनियम) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवडनस्ती (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


